राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्त (Para) संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२४२/पोल-१(ओ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ जुले, २०१६. 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक / सहायक पोळीस आयुक्‍त 
(Azra संवर्गातील खाळीळ पोलीस अधिकाऱ्याची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे :- 


अ. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची नेमणूक बदलीनंतरचे नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र 
1 श्री. संभाजी पोलीस उप अधीक्षक, पोळीस उप अधीक्षक, पोलीस 
अच्युतराव पाटील  । टी.आर.टी.आय., गडचिरोली प्रशिक्षण केंद्र, तुरची, तासगांव, 
(पदोन्नतीने पदस्थापना आदेशाधीन) | जि.सांगली 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन 
संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२४२/पोल-१(अ) 


oe 


सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०७१५१६५३२१२८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Kailas A (JUN Beck SnSoremer 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad —xritizawrotis ० 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद / सांगली, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद / सांगली , 

९. 


संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 


१०.निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


